केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 
“हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे 
होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या 
उपाययोजनांकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.9७५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.9५/फ-१, 
दिनांक :- १७.०३.२०२३. 
शुध्दीपत्रक्र 
संदर्भीय शासन निर्णयामधील शासन निर्णयातील पान क्रमांक २ मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद 
करण्यात आले आहे. 


ऊ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे 
काटेकोर पालन करावे. 
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- 
६५/१४७५, दिनांक : ०३.०३.०२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- 
११९/२३/व्यय-१०, दिनांक : ०९.०३.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


त्याऐवजी 
ऊ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ व वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ 
चे काटेकोर पालन करावे. 
२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate 
Officer, WO मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांचा DDO Code :- ४६०१०००७६१ 
असा आहे. 
३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- 
६५/१४७५, दिनांक : ०३.०३.०२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- 
११९/२३/व्यय-१०, दिनांक : ०९.०३.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.७५/फ-१ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०६१६१३२१४९१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. ति 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SIDDESH TUKARAM sx ति या ती 
SAWARDEKAR Gta. तात 


(सिध्देशञ सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 
६. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. फ-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती). 


oc “७ A Oo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


